वाचा :- 


उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये 
शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती 
योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तींचे वाटप करण्यासाठी निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२३/५८/प्र.क्र.४४/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०२४. 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक अविवि 2099 / प्र.क्र.४४/ ११/ का- 
६, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११. 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२०/ प्र.क्र.५०/का-६, दिनांक ४.१०.२०२२ 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३ / प्र.क्र.४० / अर्थ-३, १२.४.२०२३ 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ /तंशिस / अर्थसं / 
अल्प./ नि.मा./ 2022-23 /932, दिनांक 02.04.2023 चे पत्र. 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२३ / ५८ / प्र.क्र.४४ / का-६, दिनांक ३१ मे,२०२३ 
प्र. शिक्षण संचालक, (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र. उशिसं/शिष्य-२०२३-२४ 
/ अल्पसंख्याक भाग-२ / तरतूद / ७९८६, दिनांक २१.६.२०२३. चे पत्र 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ /तंशिस / अर्थसं / 
अल्प./ नि.मा./ २०२३-२४/ १९०, दिनांक २२.६.२०२३ व दि.३.७.२०२३ चे पत्र. 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२३ /५८ / प्र.क्र.४४/ का-६, दिनांक ६.११.२०२३ 
DMER-9909Z/¢/2022-CETIT, दिनांक १६.१०.२०२३ व दि.२३.११.२०२३ 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ /तंशिस 
/ अर्थसं / अल्प. / नि.मा./ २०२३-२४/ १८, दिनांक २४.१.२०२४ 


११) ॥॥॥३-११०१८/८/२०२२-७1], दिनांक १४.०२.२०२४. 
१२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ /तंशिसं 


/ अर्थसं / अल्प. / नि.मा./ २०२३-२४/ ६८, दिनांक २०.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


१. राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये 
शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजनेची 
अंमलबजावणी वरील संदर्भ क्र.१ येथे उल्लेखित दिनांक १४ ऑक्टोबर २०११ व संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२०/ प्र.क्र.५०/का-६, दिनांक ४.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात 


येत आहे. 


२. आयुक्त, संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ११ 
येथील दिनांक १४.०२.२०२४ व संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक १२ येथील दिनांक २०.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आलेल्या मागणीस 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/५८/प्र.क्र.४४/का-६ 


अनुसरून संबंधित कार्यालयांना शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व सन २०२२-२३ 
मध्ये अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 

शासन निर्णय :- 


आयुकत, संचालनालय,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ११ येथील 
दिनांक १४.०२.२०२४ व संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन 
अनुक्रमांक १२ येथील दिनांक २०.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आलेल्या मागणीस अनुसरून 
संबंधित कार्यालयांना शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व सन २०२२-२३ मध्ये अर्ज 
केलेल्या मंजूर विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीसाठी रू. रु. ६४.४८ कोटी (अक्षरी रुपये चौसंष्ट कोटी अठ्ठेचाळीस 
लाख फक्त) इतका निधी याद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | नियंत्रण अधिकारी / कार्यालयाचे | चालू आर्थिक वर्षात यापूर्वी वितरीत fale वितरीत 
क्र. | नाव करण्यात आलेली रक्‍कम करावयाची रक्‍कम 


र) आयुक्‍त, संचालनालय,वैद्यकीय | निरंक रु.१५,६६,५७,२३६/- 
शिक्षण व संशोधन, मुंबई 


२. संचालक, तंत्र शिक्षण | रु. ५९,१२,८१,३४८ /- रू. ४८,८१,४२,७६४/- 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 
एकूण . 5४,४८,००,०००/- 


२. Nea वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या चारही शौक्षणिक वर्षातील 
शिष्यवृतीसाठी पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती वितरीत करण्यासाठी 
सदर रक्‍कम आयुक्त, संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई व संचालक, तंत्र शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या स्वाधीन करण्यात येत असून, आयुक्‍त, संचालनालय, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, व संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी हे प्रस्तुत योजनेकरिता celles आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून तसेच सदर कार्यालयातील संचालक हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


३. याद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी शौक्षणिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व सन 
२०२२-२३ मध्ये पात्र ठरलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्‍कम प्रलंबित आहे, अशा विद्यार्थ्याची 
प्रलंबित रक्कम या आदेशान्वये वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 
सदर रकमेतून मागील वर्षातील प्रलंबित रक्‍कम वितरीत केल्यानंतर निधी शिल्लक राहील्यास सदरहू 
निधी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीकरीता खर्च करण्यात यावा. 
उपरोल्लेखित लेखानुदानाच्या खर्चाचा aaa व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहित कालावधीत 
सादर करावे. तसेच हे अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/५८/प्र.क्र.४४/का-६ 


नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी शासनाने या अनुषंगाने दिलेले सर्व निर्देश / नियम / 
शासन निर्णय / आदेश आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियंत्रक व 
महालेखापरिक्षक यांच्या निरीक्षणाचे पालन करण्यात यावे. 


४. सदर शासन निर्णय उपरोल्लेखित संदर्भ क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सरदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्य लेखाशिर्ष 2234, सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२०) उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए- 
३३८) ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१९१७३९३४७११४ असा आहे. हा sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MOHINUDDIN B 
TASHILDAR 


(मो.बा.ताशिलदार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

3. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

११.सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

१३. महालेखापाल १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


eon G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/५८/प्र.क्र.४४/का-६ 


१६. संचालक, शिक्षण संचाळनालय, (उच्च शिक्षण), पुणे. 

१७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

१९.सह सचिव /उप सचिव /अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

२०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


